महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास 
ऑक्टोबर, २०१७ ते मार्च, २०१८ या कालावधीतील 
प्रवासी करातील रु.२३६,३५,५२,८७९/- एवढी 
रक्‍कम भांडवली अंशदान म्हणून पुस्तकी 
समायोजित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.एसटीसी-१०१७/प्र.क्र.५१९ /परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०१८ . 


संदर्भ- गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसटीसी-१०१७/प्र.क्र.५१९/परि-१, 
दिनांक २८ मार्च, २०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधिन शासन निर्णयात परिच्छेद १ मधील पहिल्या ओळीत नमूद कालावधी “ऑक्टोबर, 
२०१७ ते मार्च, २०१८” या ऐवजी “ऑक्टोबर, २०१७ ते जानेवारी, २०१८” असा वाचावा. तसेच दुसऱ्या 
ओळीत नमूद रक्‍कम “रु.२३६,३५,५२,८७९/- (अक्षरी रु.दोनशे छत्तीस कोटी पस्तीस लाख बावन्न हजार 
आठशे एकोणएंशी फक्त)” या ऐवजी “रु.१५६,८०,०७,२३७/- (अक्षरी रु.एकशे छप्पन कोटी ऐंशी लाख 
सात हजार दोनशे सदोतीस फक्त)” अशी वाचण्यात यावी. 


2. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३३११५४६१२०९२९ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Madhukar Sarjerao Ghogare 

M DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home Department, 
a h 1 a [ postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=539635e59a0a994a979279d79261 fa9f3f9070d 1 a37dfe29dbc 
‘o 4be5d1c827801, 

serialNumber=344b951816c51 7fcea0454e2 1d7fde25cc87830c180514 
Sarjerao Ghogare एवा 

Date: 2018.03.31 15:47:44 +05'30" 

(म.स.घोगरे) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एसटीसी-1017 /प्र.क्र.519 /परि-1 


३. महाव्यवस्थापक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 

४. वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 

५. महाळेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षण), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

६. महाळेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई 

७. संचालक, लेखा व कोषागरे, संगणक शाखा, मुंबई. 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०. वित्त विभाग (व्यय -८/साऊ/अर्थसंकल्प-११/अर्थोपाय) विनियम, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
११. गृह विभाग (बीयुडी-१), मंत्रालय, मुंबई. 

१२. निवडनस्ती/परिवहन-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


